कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती. (निवडसूची वर्ष २०२१-२२) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९(भाग-३)/१६अओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १२ मे, २०२३ 
संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
३) समक्रमांकित दि.१८.११.२०२२ चे शासन आदेश. 
४ समक्रमांकित दि.१९.०१.२०२३ चे शासनपत्र. 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/४७८५/२०२३, दि.०८.०२.२०२३ 
शासन Seal :- 
कृषि पर्यवेक्षक, गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षात पदोन्नतीकरिता सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिलेली आहे. 
याबाबत पदोन्नतीचे आदेश संदर्भाधीन दि.१८.११.२०२२ व दि.१९.०१.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
२. सेवाप्रवेश्ाच्या मुळ ज्येष्ठतेनुसार श्री.विजय रामचंद्र पडवळ, कृषि पर्यवेक्षक (पदविका धारक) 
यांच्या नावाचा समावेश सेवाज्येष्ठतेनुसार सन २०२१ च्या महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-(ब) कनिष्ठ 
संवर्गाच्या पदोन्नतीच्या निवडसूचीत करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दर्शविलेली आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार श्री.पडवळ यांना महसुली विभाग वाटप 
अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार महसुली विभाग वाटपाची कार्यवाही करुन नागरी 
सेवा मंडळाच्या शिफारशींसह पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी कृषि 
आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.५ येथील उपरोक्त दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
४. तद्नुषंगाने कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००-१,१२,४००) संवर्गातील 
श्री.विजय रामचंद्र पडवळ यांना निवडसूची वर्ष २०२१-२२ नुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
(कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व 
प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची 
स्तंभ-६ नुसार पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | ज्ये.क्र. कृषि पर्यवेक्षकाचे नाव  । प्रवर्ग | वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसुली 
विभाग 
क्य २ 3 8 4 & 
a २६७६ | श्री.विजय रामचंद्र । खुला पुणे कृषि अधिकारी, तालुका 
पडवळ, तालुका कृषि कृषि अधिकारी कार्यालय, 
अधिकारी, खेड जि.पुणे आंबेगाव जि.पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९(भाग-३)/१६ओ 


५. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ३ येथे नमुद दि.१८/११/२०२२ च्या शासन आदेशातील उर्वरीत अटी 
व शर्ती वरील कर्मचाऱ्यास लागू राहतील. 


६. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 


9. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१२१७०३०३११०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


JYOTSNA 
SUNIL ARJUN 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


६. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
८. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
९. संबंधित संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

१२.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४.संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१५.संबंधित तालुका कृषि अधिकारी 

१६.सर्व संबंधित अधिकारी 

१७.निवड नस्ती/१६-अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


